पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याबाबत. 
विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: न्यायाप्र-२८२३/प्र.क्र.१६/२३/तांशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- शासन snes, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.बदली-४२२२/प्र.क्र.४३/२३/तांशि-७, 
दि. ०६/०७/२०२३. 


शासन आदेशा : 

उपरोक्त संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये श्री. संतोष गुलाबसिंग ताजी, उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई (मूळ पदनाम : विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन) यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव शिक्षण महर्षि दादासाहेब रावल शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे येथे बदलीने पदस्थापना करण्यात 
आली आहे. सदर आदेशाविरुध्द श्री. ताजी यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मूळ अर्ज 
क्र.८२२/२०२३ दाखल केला होता. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार 
श्री. ताजी यांच्या पदस्थापनेत अंशात: बदल करण्यात येत असून त्यांची सुधारीत पदस्थापना त्यांच्या नावापुढे 
स्तंभ-४ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ. अध्यापकाचे नाव संदर्भाधीन शासन पदस्थापनेत अंशत: बदल 
क्र. आदेशानुसार बदलीने करुन पदस्थापनेचे सुधारित 
पदस्थापनेचे ठिकाण ठिकाण 
1 १__| २ ३ PB 
विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी 
a श्री. संतोष गुलाबसिंग शिक्षण महर्षि दादासाहेब रावल | शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई 
ताजी शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे 


०२. सदर आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत असून ते तात्काळ अंमलात येतील. 
०३. श्री. ताजी यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
०४.  श्री.ताजी यांनी तात्काळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे व रुजू अहवाल प्राचार्यांमार्फत शासनास 
सादर करावा. 
०५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१३१२२७४१६३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SAMEER LAXMAN DHERE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b57F45f509bf 1 bf0bd20c865 128: 
018421¢354bdd: talCode=400032, st=Maharasht 
-6EE64CF9B42881 125C3715ASDB341B5827C5743C72 
8BC85F04BB71FF8FC154D6, cn=SAMEER LAXMAN DHERE 
2023.09.13 12:32:57 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. संतोष गुलाबसिंग ताजी, विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र-२८२३/प्र.क्र.१६/२३/तांशि-७ 


प्रत, 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक/मुंबई (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
) प्राचार्य, शिक्षण महर्षि दादासाहेब रावल शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे/ शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई, 
(तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षक), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

qo) निवडनस्ती- (तांशि -७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


